भारत निवडणूक आयोगाने पुरस्कृत केलेल्या SVEEP 
(Systematic Voter Education and_ Electoral 
Participation) PRAHA प्रभावी अंमलबजावणीसाठी 
स्थापन केलेल्या राज्य स्तरीय समितीची सुधारणा 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.९०५/१९/कार्या-३३. 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दि. १५ जून, २०२१ 


वाचा:- १. सामान्य प्रशासन विभाग, झासन निर्णय क्र. एसटीसी-२०१३/प्र.क्र.६५३/१३/३३, 
दिनांक ११.१२.२०१३. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसटीसी-२०१३/प्र.क्र.६५३/१३/३३, 
दिनांक ३०.०१.२०१४. 
३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.९०५/१९/३३, 
दिनांक २०.०८.२०१९. 
प्रस्तावना- 
भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार SVEEP या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र व राज्य 
शासनाचे विविध विभाग, शासकीय व अझ्ञासकीय संस्था, माहिती व जनसंपर्क विभाग इत्यादी प्राधिकरणांचे 
सहकार्य घेणे अपेक्षित आहे. त्यानुषंगाने दि.११.१२.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये जिल्हास्तरीय समिती व 
दि.३०.०१.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये राज्य स्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. सदर समित्यांमध्ये 
सुधारणा करुन दि.२०.०८.२०१९ रोजी राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या. सदर 
समित्यांमध्ये सुधारणा करणे विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय- 

विविध विभागांच्या माध्यमातून निरनिराळे उपक्रम राबवून मतदारांमध्ये जागरुकता निर्माण करून 
निवडणूक प्रक्रीयेमध्ये त्यांना जास्तीत जास्त सहभागी करुन घेण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हाधिकारी व 
जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्या स्तरावर जिल्हास्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे व जिल्हास्तरीय 
समितीने केलेल्या कार्यक्रमांचा आढावा घेणे आणि त्या समितीला मार्गदर्शन करणे या उद्देशाने प्रधान सचिव व 
मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या स्तरावर राज्यस्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे. आता उपरोक्त दोन्ही 
समित्यांची पुढीलप्रमाणे पुनर्रचना करण्यात येत आहे. 


राज्यस्तरीय समिती 
अ.क्र अधिकाऱ्यांचे पद शेरा 
za . | अमु.स./प्र.स./सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी, सा.प्र.वि., अध्यक्ष 
अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष 
अ.मु.स./प्र.स./सचिव, नगर विकास विभाग सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०५/१९/कार्या-३३ 


४. | अ.मु.स./प्र.स./सचिव, ग्राम विकास विभाग सदस्य 

५. | अममु.स./प्र.स./सचिव, कृषी विभाग सदस्य 

६. | अ.ममु.स./प्र.स./सचिव, वित्त विभाग सदस्य 

७. | अमु.स./प्र.स./सचिव, शाळेय शिक्षण विभाग सदस्य 
अ.मु.स./प्र.स./सचिव,उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग सदस्य 
अ.मु.स./प्र.स./सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग सदस्य 

| 9°, ०.| अ.मु.स./प्र.स./सचिव, कौडल्य विकास विभाग सदस्य 

शि! १.| अ.मु.स./प्र.स./सचिव, महिला व बाळ कल्याण विभाग सदस्य 

१२.| अ.मु.स./प्र.स./सचिव, सहकार विभाग सदस्य 

93.) अ.मु.स./प्र.स./सचिव, महसूल विभाग सदस्य 

q8.| अ.मु.स./प्र.स./सचिव, सामाजिक न्याय विभाग सदस्य 

१५. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग सदस्य 

१६.| अ.मु.स./प्र.स./सविव, उद्योग विभाग सदस्य 

१७.| अ.मु.स./प्र.स./सचिव, कामगार विभाग सदस्य 

१८.) आयुक्त, मुंबई पोलिस (वाहतूक) सदस्य 

१९.| महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालळय सदस्य 

२०.) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ सदस्य 

२१.| व्यवस्थापकीय संचालक, आदिवासी विकास मंडळ सदस्य 

२२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ सदस्य 

23.| व्यवस्थापकीय संचालक, कोकण रेल्वे सदस्य 

२४.) व्यवस्थापकीय संचालक, मध्य रेल्वे सदस्य 

24.| व्यवस्थापकीय संचालक, पश्चिम रेल्वे सदस्य 

2g.| महाव्यवस्थापक, बेस्ट परिवहन सदस्य 

२७.) केद्र संचालक, ऑल इंडीया रेडीयो सदस्य 

२८.| उप महानिदेशक, दूरदर्शन सदस्य 

२९.| सचिव, प्रेस SHIA ब्युरो सदस्य 

३०.| स्विप सल्लागार, मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय सदस्य 

३१.| महाराष्ट्रातील अग्रणी बंक यांचे प्रतिनिधी सदस्य 

32.| राष्ट्रीय विद्यार्थी सैनिक (NCC), राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), नेहरु युवा केंद्र सदस्य 
संघटन (NYKS) यांचे प्रतिनिधी 

33.| स्वयंसेवी संघटना / नागरी सोसायटी संघटना यांचे प्रतिनिधी विशेष निमंत्रित 

३४. प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी विशेष निमंत्रित 

३५.| प्रकल्प संचालक, मुंबई जिल्हा एड्स कंट्रोल सोसायटी विशेष निमंत्रित 

३६.| राज्य आयकांन प्रतिनिधी विशेष निमंत्रित 

३७.| राज्य स्विप (SVEEP) नोडल ऑफीसर सदस्य सचिव 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.९१०५/१९/कार्या-३३ 


जिल्हास्तरीय समिती 
अ.क्र धिकाऱ्यांचे पद शेरा 
| 9. | जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी अध्यक्ष 
२. | कटकमंडळाचे (Cantonment) अधिकारी सदस्य 
३. | आयुक्त, महानगरपालिका सदस्य 
४. | मुख्य अधिकारी, नगर परिषद सदस्य 
५. | मुख्य अधिकारी, नगर पंचायत सदस्य 
६. | आयुक्त / संचालक, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे सदस्य 
जिल्हास्तरीय प्रतिनिधी 
७. | आयुक्‍त / संचालक, अपंग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे सदस्य 
जिल्हास्तरीय प्रतिनिधी 
८. | आयुक्त / संचालक, विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष सदस्य 
मागास प्रवर्ग कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जिल्हास्तरीय 
प्रतिनिधी 
९. | आयुक्त / संचालक, महाराष्ट्र राज्य अपंग/दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ सदस्य 
मर्या. मुंबई यांचे जिल्हास्तरीय प्रतिनिधी 
fea ०. । आयुक्त / संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांचे सदस्य 
जिल्हास्तरीय प्रतिनिधी 
णन १. | आयुक्त / संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांचे जिल्हास्तरीय सदस्य 
प्रतिनिधी 
१२. | आयुकत / संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य सदस्य 
यांचे जिल्हास्तरीय प्रतिनिधी 
१३. | आयुक्त / संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांचे जिल्हास्तरीय सदस्य 
प्रतिनिधी 
१४. | आयुक्त, महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ यांचे जिल्हास्तरीय प्रतिनिधी सदस्य 
१५. | ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत सदस्य 
१६. | शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद सदस्य 
१७. | जिल्हा कामगार विभाग सदस्य 
१८. । जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था सदस्य 
१९. | जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी सदस्य 
२०. । जिल्हा सामाजिक कल्याण अधिकारी सदस्य 
२१. | आल इंडीया रेडीयो यांचे प्रतिनिधी सदस्य 
२२ | एफएम चॅनेल यांचे प्रतिनिधी सदस्य 
२३ | प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग सदस्य 
२४ | प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ सदस्य 
२५ । जिल्हा माहिती अधिकारी सदस्य 
२६ | समादेशक, राष्ट्रीय विद्यार्थी सैनिक (NCC) सदस्य 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.९१०५/१९/कार्या-३३ 


२७ । व्यवस्थापक, अग्रणी बंक सदस्य 
२८ | औद्योगिक संघटना यांचे प्रतिनिधी विशेष निमंत्रित 
२९ | स्वयंसेवी संघटना / नागरी सोसायटी संघटना यांचे प्रतिनिधी विशेष निमंत्रित 
३० | युवा संघटना यांचे प्रतिनिधी विशेष निमंत्रित 
३१ | नेहरु युवा केंद्र / राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), बालवीर, मार्गदर्शक यांचे | विशेष निमंत्रित 
प्रतिनिधी 
३२ | प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी व मुंबई जिल्हा एड्स | विशेष निमंत्रित 
कंट्रोल सोसायटी 
३३ | जिल्हा आयकान प्रतिनिधी विशेष निमंत्रित 
३४ | जिल्हा स्विप (SVEEP) नोडल ऑफोसर सदस्य सचिव 
२. जिल्हास्तरीय समितीने दर महिन्यामध्ये बैठका घेऊन राज्य स्तरीय समितीला मासिक अहवाल 
पाठविणे अपेक्षित आहे. 
३. राज्यस्तरीय समितीने दर तीन महिन्यांनी जिल्हास्तरीय समितीच्या कार्यक्रमांचा आढावा घेणे अपेक्षित 
आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०६१५१६१५५५४८०७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Wd - 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशाने व नावाने, 


Digitally signed by Sharad Vasant Dalvi 
-=IN, o=Government Of Mahi 


Sharad Vasant  ::: 


jarashtra, ou=General Administration 
jostalCode=400032, tra, 
ifb7 67846247 39bed 


1e1247bf370ffe8e270647 


Dalvi या 
(शरद दळवी) 
अवर सचिव व उप मुख्य निवडणूक अधिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य 


मा. विरोधी पक्ष नेता, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 
सर्व संसद / विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 
अ.मु.स./प्र.स./सचिव, मंत्रालयीन विभाग (सर्व) 

विभागीय आयुक्त (सवी 

जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी (सर्व) 

आयुक्त, मुंबई पोलिस (वाहतुक) 


. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय 
. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ 
र्‌. 


व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ 


१०. व्यवस्थापकीय संचालक, आदिवासी विकास मंडळ 
११. व्यवस्थापकीय संचालक, कोकण रेल्वे 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.९०५/१९/कार्या-३३ 
१२. व्यवस्थापकीय संचालक, मध्य रेल्वे 
१३. व्यवस्थापकीय संचालक, पश्चिम रेल्वे 
१४. महाव्यवस्थापक, बेस्ट परिवहन 
१५. आयुक्‍त / संचाळक, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१६. आयुक्‍त / संचाळक, अपंग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१७. आयुक्‍त / संचालक, विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१८.आयुक्‍त / संचालक, महाराष्ट्र राज्य अपंग/दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ मर्या. मुंबई 
१९. आयुक्‍त / संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य 
२०. आयुक्‍त / संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य 
२१. आयुक्‍त / संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य 
२२. आयुकत / संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य 
२३. आयुक्त, महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ 
२४. केंद्र संचालक, ऑल इंडीया रेडीयो 
२५. उपमहानिदेशक, दूरदर्शन 
२६. सचिव, प्रेस इन्फ्रॉमेडान ब्युरो 
२७. व्यवस्थापक, राष्ट्रीय छात्र सेना, महाराष्ट्र 
२८.प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था, मुंबई, महाराष्ट्र 
२९. प्रकल्प संचालक, मुंबई जिल्हा एड्स कंट्रोल सोसायटी, मुंबई, महाराष्ट्र 
३०. उप जिल्हाधिकारी व उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी (सर्व) 
३१. समितीतील सर्व संबंधित अधिकारी 
३२. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


